श्री.अतुल भडांगे, जिल्हा महिला व बाल 
विकास अधिकारी, कोल्हापूर येथील 
पदस्थापनेत अशांत:बदल करुन बाल विकास 
प्रकल्प अधिकारी (नागरी), अमरावती (जुना) 
या पदावर पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : न्यायाप्र- २०१९/प्र.क्र.१४/कार्या-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : 4 फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा:- १. शासन आदेडा क्रमांक : मबाआ- २०१९/प्र.क्र.१८/कार्या-७,दि.३१.५.२०१९ 
२.मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांचे दि.१८.१२.२०१९ चे 
आदेडा 


शासन आदेशा 


वाचा क्र.१ अन्वये श्री.अतुल भडांगे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी,गडचिरोली यांची 
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, कोल्हापूर या पदावर बदली करण्यात आली होती. सदर 
बदली आदेश्ाविरुध्द श्री.अतुल भडांगे यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ 
नागपूर येथे दावा दाखल केला होता. 

त्यानुषंगाने वाचा क्र.२ अन्वये मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांनी 
दि.१८.१२.२०१९ च्या आदेशान्वये श्री.भडांगे यांच्या निवेदनावर अंतिम निर्णय घेण्याबाबत कळविले 
होते. 


त्यानुसार, श्री.भडांगे यांना पुढील प्रमाणे पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ. । अधिका-याचे नाव | पदस्थापना देण्यात आलेले | अंडत:बदलाने पदस्थापनेचे कार्यालय 
क्र कार्यालय 
Ea २ ३ 1४ | 
| श्री.अतुल भडांगे | जिल्हा महिला व बाळ विकास =| बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), 
अधिकारी, कोल्हापूर अमरावती (जुना) 


२. आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कळविण्यात येते की, वरीलप्रमाणे 
पदस्थापना देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याच्या VERITAS sear तात्काळ निर्गमित करावेत. 


३. वरीलप्रमाणे करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्याच्या पदस्थापनेच्या आदेशासोबत त्यांचे गोपनीय 
अहवाल, सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र बदली करण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयाकडे 
तात्काळ पाठविण्यात यावे. 

४. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही 
प्रकारची रजा मंजूर करु नये वा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार 
मूळ कार्यालयाने पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. 


शासन आदेशा क्रमांकः न्यायाप्र- २०१९/प्र.क्र.१४/कार्या-७ 


५. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्याच्या पदस्थापनेने देण्यात आलेल्या 
पदावर रुजू करुन घेताना, ते रजेवर / गैरहजर होते किंवा कसे याबाबतची खातरजमा त्यांना 
पदस्थापनेवर हजर करुन घेणाऱ्या कार्यालयाने करावी. सदर अधिकारी वैद्यकीय कारणास्तव गैरहजर 
असतील तर त्यांना हजर करुन घेण्यापूर्वी वैद्यकीय मंडळासमोर पाठवावे. जर अन्य रजेवर होते असे 
आढळल्यास त्यांचेकडून न चुकता तसा रजेचा अर्ज भरुन घ्यावा आणि नंतर हजर करुन घ्यावे. तसेच 
रजा संदर्भात शासनाने वेळोवेळी प्रसृत केलेल्या शासन निर्णय / परिपत्रकांतील निदेश्ांचे पालन करावे. 
६. सदरहू बदली विनंती बदली असल्याने उपरोक्‍त अधिकारी यांना बदली विषयक प्रवासभत्ता व इतर 
अनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत. 

७. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२०५११०९००५६३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 
DN: c=IN, o=Government Of Mahi 


H f Maharashtra, ou=Women And Child 

alsin g Development Department, po ,st=Maharashtr, 

2,5.4.20=c3eb5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02a2494e1a 

क 64477bf79d694, 

serialNumber=4ca059ab7b8d64aaf749fe58e0a7 14a015f521cb28fd22 
amc ha OVA GUJ AP यका en-talsing Ramchandra Gua 

Date: 2020.02.05 14:48:10 +05'30° 

(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 

२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, कोकण भवन, नवी मुंबई 

३. मा.मंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री (म.व बा.वि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.सचिव (म.व बा.वि),यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,मुंबई 

६. विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाल विकास,पुणे/नागपूर/अमरावती विभाग 
(आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 

७. महालेखापाल १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 

८. संबंधित after व लेखाधिकारी / जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 

९. संबंधित अधिकारी, (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 

१०. निवड नस्ती,कार्यासन ७ महिला व बाल विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


